गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली, कुरखेडा, 
आरमोरी व वडसा तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून तसेच इतर जिल्हा 
मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक- १३ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
जा. क्र.प्रआ./६११६, दि. ०४/११/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली, कुरखेडा, आरमोरी व वडसा तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून व इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Gulla करणेबाबत 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून व प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन तसेच 
जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांचा ठराव विचारात घेता गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोळी, कुरखेडा, आरमोरी 
व वडसा तालुक्‍यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते, राज्यमार्ग म्हणून व इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
राज्यमार्ग 
; . (art ada mart । राज्यमार्ग क्र. | ४४/६०ते ५८.५०० राज्यमार्ग ३६२ 
ईळदा वडेगांव कुरखेडा | ३६२ ची | ५२/२०० कि.मी. मध्ये ५८.५०० 
माळेवाडा मुरुमगांव ते राज्य | गडचिरोली ७.६०० कि.मी. कि.मी. लांबी 
सिमेपर्यंत रस्ता. जिल्ह्यातील समाविष्ट केल्यास 
७.६०० कि.मी. राज्यमार्ग क्र. ३६२ 
लांबी समाविष्ट ची एकूण लांबी 
करणे ४४.६००--५८.५००- 
प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ४४/४०० १०३.१०० इतकी 
मार्ग-०२ ४४.४०० कि.मी. होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा ०/०० ते ६/५०० 
मार्ग-३५ ६.५०० कि.मी. 
एकूण ५८.५०० 
कि.मी. 
प्रमुख जिल्हा मार्ग 

L! . | कुरखेडा तळेगांव पळसगड | इतर जिल्हा ०/०० ते २५/५०० | २५.५०० | प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
चारभट्टी डोंगरगांव ते| मार्ग-४० २५.५०० कि.मी. कि.मी. ४६ 
रा.क्र.मा.म.५४३ रस्ता. 

२. | आरमोरी अरसोडा रवी | इतर जिल्हा ०/०० ते १९/०० २६.०० । प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
कोंढाळा HS वडसा रस्ता. |। मार्ग-४३ १९.०० कि.मी. कि.मी. ४७ 

इतर जिल्हा ०/०० ते ७/०० 
मार्ग-४५ ७.०० कि.मी. 

३. | आरमोरी अतरंजी । इतर जिल्हा ०/०० ते ६/०० ११.१०० । प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
जोगीसारखा  उांकरनगर | मार्ग-४२ ६.०० कि.मी. कि.मी. ४८ 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग-१० । ०/०० ते २/६०० 

२.६०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१४ । ०/०० ते२/५०० 
2.400 कि.मी. 

४. ।अतरंजी आष्टा कासवी | इतर जिल्हा ०/०० ते २१/३५० | २१.३५० | प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
उसेगांव फरी कोकडी तुळशी | मार्ग-४२ २१.३५० कि.मी. कि.मी. ४९ 
एकूलपूर कोरेगांव रस्ता. 

५. ।मानापूर मांगदा pagel | इतर जिल्हा ०/०० ते ८/८०० | २०.५०० | प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
अंगारा नवेझरी कसारी | मार्ग-४७ ८.८०० कि.मी. कि.मी. ५० 
मालेवाडा रस्ता. ग्रामीण मार्ग-९२ । ०/०० ते ११/७०० 

११.७०० कि.मी. 

६. | ठाणेगांव वासाळा वनको | इतर जिल्हा ०/०० ते ३५/७०० | ३५.७०० । प्रमुख जिल्हा मार्ग- 
चार्मोशरी वैरागड dena | मार्ग-४६ ३५.७०० कि.मी. कि.मी. ५१ 
कुरुंडीचक येंगाळा 
पिसेवडधा भाकरोंडी रस्ता. 

एकूण १९८.६५० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील गडचिरोली जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५८.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२९१२.२५० + ५८.५००) म्हणजेच 
२९७०.७५० कि.मी. इतकी तसेच प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९८.६५० कि.मी. ने वाढ 
होवून एकूण लांबी (१०४३.४७० + १९८.६५०) म्हणजेच १२४२.१२० कि.मी. इतकी होईल. तसेच इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 923.340 कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१३७४.७५० - १२३.३५०) 
म्हणजेच १२५१.४०० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १६.८०० कि.मी. ने 
वाढ होवून एकूण लांबी (३८.१५० -१६.८००) म्हणजेच २१.३५० कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६५/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२२२१५०२१४७८१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क 


GANPAT SANDIPAN »: 
KACHARE 


je=400032, st=! 
ffad5dd7977691471 
SBADCE1C62B2D521 


ps SDFF, 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOESFOD 137FEABO 
BBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 202: 05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,गडचिरोली. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, गडचिरोली. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


(२ ७८. 


८“? 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


